भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कार्यकक्षेतील (महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रित) व 

गट-क ची पदे सरळसेवेने भरताना पॅनेलळवरील कंपनीमार्फत 
स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया राबविणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन पूरकपत्र क्रमांक : प्रानिमं १२२१/प्र.क्र.५/का.१३-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

दिनांक : १९ मे, २०२१. 
संदर्भ:- शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग , क्रमांक: प्रानिमं १२२१/प्र.क्र.५/का.१३-अ, 

दिनांक : २२ एप्रिल, २०२१. 


शासन पूरकपत्र 

भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कार्यकक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) 
गट-ब (अराजपत्रित) गट-क व गट-ड संवर्गातील सरळसेवा पदभरतीप्रक्रिया संबंधित जिल्हा निवड 
समित्या, प्रादेशिक निवड समित्या व राज्यस्तरीय निवड समित्यांनी सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) 
विभागाने पॅनेलवर नियुक्‍त केलेल्या कंपनीकडून(0)॥२ Vendor) राबविण्याच्या सूचना संदर्भाधीन शासन 
परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. महाआयटी (Mahal) यांचेकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार सदर 
कंपन्यांचा संपर्कासाठी cates पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र. कंपनीचे नांव (OMR Vendor) कंपनीचा तपशील 
: मेसर्स अपपटेक लिमिटेड कंपनीच्या प्रतिनिधीचे नांव॑ श्री.नीरज मलिक 
(M/S Aptech Limited) Mr. Neeraj Malik 
ई-मेल पत्ता neeraj.malik@aptech.ac.in 
भ्रमणध्वनी (mobile no.) +84 ९७१००००५९६ 
--९१९८६९९८५१११ 
२ मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर कंपनीच्या प्रतिनिधीचे नांव डॉ.प्रितिश डी.देशमुख 
टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट Dr.Pritish D.Deshmukh 
लिमिटेड ई-मेल पत्ता pritish@gasofttech.com 
(M/s GA Software अवण F 
Technologies Pvt Ltd.) ध्वनी (mobile no.) Thee 
--९१९१२३५०६२९८ 
३ मेसर्स जिंजर वेब्ज प्रायव्हेट कंपनीच्या प्रतिनिधीचे नांव श्री.रोहित शर्मा 
लिमिटेड Mr.Rohit Sharma 
(M/s Ginger Webs ?९॥ ई-मेल पत्ता rohit@gingerwebs.com 
Ltd.) 
भ्रमणध्वनी (mobile no.) +29 ८१३०२६८८६१ 
*"९१९८९९८२७३९५ 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः प्रानिमं १२२१/प्र.क्र.५/का.१३-अ 


४ Feet मेटा-आय टेक्नॉलॉजी कंपनीच्या प्रतिनिधीचे नांव श्री.विनोद श्रीकांत कुसुरकर 
प्रायव्हेट लिमिटेड Mr. Vinod Shrikant Kusurkar 
(M/s. META-I ई-मेल पत्ता Vinod@metaitechnologies.com 
Technologies Pvt Ltd.) 

भ्रमणध्वनी (mobile no.) +89 §CGW4C3332 
--९१९०८२९४२०२६ 

५ मेसर्स न्यास कम्युनिकेशन कंपनीच्या प्रतिनिधीचे नांव १) Mr.Puneet Kumar 
प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी श्री.पुनीत कुमार 
(M/s.Nysa communication 2) Mr.Stanley Matthews 
1) श्री.स्टॅन्ली मॅथ्युज 

ई-मेल पत्ता ho@nysaasia.com 
भ्रमणध्वनी (mobile no.) --९१९८११०८९९४४ 
--९१९५८२९४९१६१ 


२. सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२१०५१९१६५५४३६९०७ असा आहे. हे पूरकपत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sanjana Pradeep “ 
Khopde 


bS, cn=Sanjana Pradee| 


(संजना खोपडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
2) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, 
३) मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
४)सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, 
५) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 
६) सर्व मा.संसद सदस्य, मा.विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
७) मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य,मंत्राळय, मुंबई- Yoo ०३२, 
८) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
९) सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना)- 

त्यांनी हे आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
१०) *प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
११) *प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
१२) *प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपळोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
१३) *प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, 
१४) * सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पूरक पत्र क्रमांकः प्रानिमं १२२१/प्र.क्र.५/का.१३-अ 


१५) *सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा) मुंबई, 

१६) *सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद) मुंबई, 

१७) *राज्य निवडणूक आयुक्‍त, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 

१८) *सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 

१९) *महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई, 

20) *महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई, 

२१) “महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र/नागपूर, 

२२) *महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र/नागपूर, 

२३) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीकरिता ५ प्रती), 

२४ ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधान भवन, मुंबई Yoo 032 
(१०प्रती), 

२५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२७ मुख्य लेखापरीक्षक (निवासी लेखे), कोकण भवन, नवी मुंबई, 

२८) सर्व जिल्हाधिकारी, 

२९) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

३०) सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभागप्रमुख/ प्रादेशिक विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख - 
(मंत्रालयीन विभागामार्फत), 

३१ मंत्रालय मध्यवर्ती ग्रंथालय, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती), 

३२) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने,मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, 

३३) मुख्य परिचालन अधिकारी, मेसर्स अँपटेक लिमिटेड (M/S Aptech Limited), 

३४) मुख्य परिचालन अधिकारी, मेसर्स जीए सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड (M/s GA 


Software Technologies Pvt Ltd.), a 
34) मुख्य परिचालन अधिकारी, मेसर्स जिंजर वेब्ज प्रायव्हेट लिमिटेड (M/s Ginger Webs Pvt Ltd.), 


३६) मुख्य परिचालन अधिकारी, मेसर्स मेटा-आय टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड (M/s META-| 
Technologies Pvt Ltd.), 
30) मुख्य परिचालन अधिकारी, मे.न्यास कम्सुनिकेशान प्रा.लि. कंपनी (M/s. Nysa communication Pvt. Ltd.), 
३८) निवडनस्ती. 
*पत्राने 


समर 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


